केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
अभियानांतर्गत कार्यक्रमांसाठी सर्वसाधारण 
वर्गवारी (General) करीता Infrastructure & 
Maintenance साठी सन २०२२-२३ करिता 
राज्य हिछ्यापोटी  २२१०५२४६ या 
लेखाशिर्षांतर्गत रु. २५५२८.९४ लक्ष अनुदान 
सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून 
वितरीत करण्याबाबत पूरकपत्र. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांकः बियुडी -१३२२/प्र.क्र.३२/२१/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : २० जुले, २०२२ 


वाचा :- शासन निर्णय क्र.बियुडी-१३२२/प्र.क्र.३२/२१/आरोग्य-७, दिनांक ३०.०६.२०२२. 


शासन पूरकपत्र :- 

संदर्भाधीन दिनांक ३०.०६.२०२२ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.७ नंतर परिच्छेद क्र.८ 
पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. तसेच पूर्वीचा परिच्छेद क्र.८ ऐवजी परिच्छेद क्र.९ असा वाचावा. 

“सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १६४/१४७२, दिनांक 
०७.०७.२०२२ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३३७/२०२२/व्यय-१३, दिनांक १२.०७.२०२२ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.” 

2. सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७०४१२००३२७३१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

LAHANE बाक 


2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b380c78F1 1 


6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717 


A6A7250, 


LAXMANRAO ७५५५ 
(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


शासन पूरकपत्र HATH: बियुडी-१३२२/प्र.क्र.३२/२१/आरोग्य-७ 


२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. अति. संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पूणे 

६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प/व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई 

११.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


